गृह (परिवहन) विभागाच्या अधिनस्त परिवहन 
आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेवरील पदांच्या सुधारीत आकृतीबंधास 
मान्यता देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.५०२/परि-४, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक: २३ सप्टेंबर, २०२२. 


वाचा :- 
१) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. असंक-१००१/प्र.क्र.२१/ २००१/ वित्तीय सुधारणा, 
दिनांक १०.०९.२००१. 
२) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-१२०३/प्र.क्र.३७५/ परि-४, 
दि.१६.०४.२००४. 
३) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-२०१६/प्र.क्र.०८/१६/ विसु-१, 
दि.११.०२.२०१६. 
४) गृह विभाग, शासन निर्णय क्र. एमव्हीडी-१२१०/प्र.क्र.३१०/ परि-३, 
दि.०३.०८.२०१६. 
५) वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र. पदनि-०६१७/प्र.क्र.२०/आपुक, दि.२५.०५.२०१७. 
६) परिवहन आयुक्त कार्यालयाचे पत्र क्र. पआका/आ.८/ आकृतीबंध/२०२१/ GLH. 
४४८१, दि. १.०४.२०२१. 
७) मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या बैठकीचे 
दि.१४.१०.२०२१ रोजीचे इतिवृत्त. 
८) मा. मंत्रिमंडळ बैठकीचे दि. ०३.०८.२०२२ रोजीचे कार्यवृत्त. 
प्रस्तावना :- 


उपर्निर्दिष्ट क्र. ४ येथीळ शासन निर्णयान्वये गृह (परिवहन) विभागाच्या अधिनस्त 
परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाकरीता निरनिराळ्या संवर्गातील एकूण ५१०० नियमित पदांना 
मंजूरी देण्यात आलेली आहे. 


२. उपर्निदिष्ट क्र.१, ३ व ५ येथील अनुक्रमे वित्त विभाग, शासन निर्णय, दिनांक 
१०.०९.२००१, दिनांक ११.०२.२०१६ व दिनांक २५.०५.२०१७ अन्वये, सर्व प्रशासकीय 
विभागांना त्यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालयांच्या 
आस्थापनेवरील मंजूर पदांचा आढावा घेऊन उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने सुधारित 
आकृतीबंध निश्चित करण्याचे निर्देश दिले आहेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.५०२/परि-४, 


३. त्यानुसार, उपर्निदिष्ट क्र. ७ येथील मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखाळील 
उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या इतिवृत्तानासार परिवहन आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई यांच्या 
आस्थापनेसाठी ४१४६ नियमित पदे व २०४ बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावायाचे मनुष्यबळ अशा सुधारित 
आकृतीबंधास मान्यता दिलेली आहे. सदर पदांपैकी सह परिवहन आयुक्‍त (सातव्या वेतन 
आयोगानुसार वेतनश्रेणी एस-२५: ७८५००-२०९२००) या संवर्गातील एकूण ०५ नवीन नियमित 
पदांसह उर्वरित त्यापेक्षा कनिष्ठ संवर्गातील इतर पदे असल्याने, या संयुक्‍त पदनिर्मितीच्या 
प्रस्तावास उपर्निर्दिष्ट क्र. ८ येथील मा. मंत्रिमंडळाच्या कार्यवृत्तानुसार मान्यता प्राप्त झालेली 
आहे. 


४. यास्तव, गृह (परिवहन) विभागाच्या अधिनस्त परिवहन आयुक्‍त कार्यालयातील दैनंदिन 
कामकाजाच्या स्वरूपात कालानुरुप झालेल्या बदल व संगणकीकरणाचा वाढता वापर 
विचारात घेऊन त्यांच्या आस्थापनेवरील पदांचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित करण्याचे 
शासनाच्या विचाराधीन होते. 


शासन निर्णय :- 


परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचा दिनांक ०१.०४.२०२१ रोजीचा प्रस्ताव 
आणि नवीन पदनिर्मिती, पदांचे पुनरुज्जीवन व पदांचा आढावा इ. प्रस्तावांचे सखोल तपासणी 
करण्यासाठी स्थापन केलेल्या मा. मुख्य सचिव यांचे अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव 
समितीच्या उपर्निरदिष्ट क्र. ७ येथे नमूद दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार, 
गृह (परिवहन) विभागाच्या अधिनस्त परिवहन आयुक्‍त कार्यालयासाठी विविध संवर्गातील एकूण 
४१४६ (३७०३ + नवीन पदे ४४३) नियमित पदे व २०४ बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ असा 
सुधारित आकृतीबंध या शासन निर्णयान्वये मंजूर करण्यात येत आहे. 


अ) सुधारित आकृतीबंधानुसार परिवहन आयुक्त, मुंबई यांच्या अधिपत्याखाळील विविध 
कार्यालयांतील ४१४६ नियमित पदे व २०४ बाह्ययंत्रणेद्वारे घ्यावयाचे मनुष्यबळ यांची माहिती 
"परिशिष्ट-अ" मध्ये दर्डविल्याप्रमाणे सोबत जोडण्यात येत आहे. 

ब) परिवहन विभागातील विविध कार्यालयांकरीता ४४३ पदे नव्याने निर्माण करण्यात 
आली आहेत. सदर पदांची माहिती "परिशिष्ट-ब" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सोबत जोडण्यात येत 
आहे. 

क) जुन्या आकृतीबंधात मंजूर असलेल्या संवर्गापैकी घोषित केलेल्या मृत संवर्गाची 
माहिती "परिशिष्ट-क" सोबत जोडण्यात येत आहे. 


ड) सुधारीत आकृतीबंधात विशिष्ट संवर्गातील अधिसंख्य ठरविण्यात आलेल्या पदांची 
माहिती "परिशिष्ट-ड" मध्ये दर्शाविल्यानुसार सोबत जोडण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.५०२/परि-४, 


२. गृह (परिवहन) विभागाच्या अधिनस्त परिवहन आयुक्‍त कार्यालयाच्या सुधारित 
आकृतीबंधास खालील अटी व शार्तीच्या अधीन राहून मंजूरी देण्यात येत आहे. 


अ) उपरोक्त मंजूर सुधारीत आकृतीबंधातील “वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी” हे एकूण 
०१ पद नव्याने निर्माण करण्यात आले असून, सदर पदाची वेतनश्रेणी व सेवाप्रवेश नियम 
याबाबतचा प्रस्ताव परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी शासनास सादर करावा. 


आ) या झासन निर्णयाच्या परिशिष्ट-क मध्ये नमूद जे मृत संवर्ग ठरविण्यात आळे 
आहेत, san संवर्गात जितके कर्मचारी कार्यरत असतील तितकी पदे अधिसंख्य ठरविण्यात येत 
आहेत. अधिसंख्य ठरविलेल्या पदावरील व्यक्‍तीच्या सेवानिवृत्ती” राजीनामा/ मृत्यू इ. 
कारणामुळे ते रिक्‍त झाल्यानंतर ते अधिसंख्य पद आपोआप रद्द होईल. 


इ) उपरोक्त झासन निर्णयातील परिशिष्ट-ड मध्ये नमूद केल्यानुसार “सांख्यिकी 
सहायक” या संवर्गात जुन्या आकृतीबंधानुसार एकूण १५ पदे मंजूर आहेत. त्यापैकी १३ पदे 
सध्या कार्यरत आहेत. या संवर्गाकरीता सुधारीत आकृतीबंधानुसार ०८ पदे मंजूर करण्यात 
आल्याने उर्वरित ०५ पदे ही अधिसंख्य ठरतात. तसेच, “लिपिक-टंकलेखक/ सहायक 
रोखपाल/ कर अन्वेषक” या संवर्गात जुन्या आकृतीबंधानुसार एकूण १४२५ पदे मंजूर आहेत. 
त्यापैकी ९८० पदे सध्या कार्यरत आहेत. या संवर्गाकरीता सुधारीत आकृतीबंधानुसार ९०३ पदे 
मंजूर करण्यात आल्याने उर्वरित ७७ पदे ही अधिसंख्य ठरतात. या दोन्हीही संवर्गातील एकूण 
८२ पदांवर सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजूर संख्येपेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत असल्याने अशा 
कर्मचाऱ्याच्या वेतन व भत्त्याची सोय व्हावी म्हणून त्यांच्यासाठी ८२ अधिसंख्य पदे निर्माण 
करण्यात येत आहे. सदरील अधिसंख्य पदे संबंधित संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीने/ 
सेवानिवृत्ती/ राजीनामा/ मृत्यू इ. कारणांमुळे रिक्‍त झाल्यानंतर ते अधिसंख्य पद आपोआप रद्द 
होईल. 


ई) Tester सेवा घेताना, संवर्ग निहाय सेवा घेण्याऐवजी बहुउद्देशीय 
(multitasking) स्वरुपाचा कर्मचारी वर्ग नेमण्याचा प्रयत्न विभागाने करावा. तसेच, वित्त 
विभागाच्या दिनांक २७.१०.२०१०, दिनांक ०२.०२.२०१३, दिनांक ०२.१२.२०१३, दिनांक 
०२.०८.२०१६ व दिनांक ३०.०९.२०२० च्या शासन परिपत्रकातील मार्गदर्शक सूचनांचे पालन 
करण्याची दक्षता घ्यावी. 


उ) सुधारित आकृतीबंधानुसार पदांमध्ये झालेली वाढ/ घट यांच्या अनुषंगाने अधिकारी/ 
कर्मचारी यांच्या बदली/प्रत्यावर्तन याबाबतच्या कार्यपध्दतीचे स्वतंत्र आदेश परिवहन आयुक्त, 
महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांच्याकडून निर्गमित करण्यात यावेत. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.५०२/परि-४, 


ऊ) पुढील नमूद संवर्गातील विविध पदांचे सेवाप्रवेश नियम समान असल्याने एकच 
पदनाम करण्यास मंजूरी देण्यात येत आहे. 


१) या आकृतीबंधानुसार रचना व कार्यपद्धती अधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी/ प्रक्रिया 
योजनक/ प्रणाली प्रशासक/ जनसंपर्क अधिकारी हा एकच संवर्ग करण्यात येत असून, त्यास 
“प्रशासकीय अधिकारी” असे संबोधण्यात येईल. 


२) कार्यालयीन अधिक्षक/मुख्य लिपिक (शहर)/वरिष्ठ लेखा परिक्षक/वरिष्ठ 
लेखापाल/लेखापाल (हहर)/ सहायक प्रक्रिया योजनक हा एकच संवर्ग करण्यात येत असून, 
त्यास “कार्यालयीन अधीक्षक” असे संबोधण्यात येईल. 


३) लेखापाल (ग्रामीण) / वरिष्ठ लिपिक / ग्रंथपाल / मुख्य रोखपाल हा एकच संवर्ग 
करण्यात येत असून, त्यास “वरिष्ठ लिपिक” असे संबोधण्यात येईल. 


४ लिपिक-टंकलेखक/ सहायक रोखपाल/ कर अन्वेषक हा एकच संवर्ग करण्यात येत 
असून, त्यास “लिपिक-टंकलेखक” असे संबोधण्यात येईल. 


ए) सुधारित आकृतीबंधामध्ये मंजूर पदांसाठी वेतन व भत्त्यापोटी आवश्‍यक ती 
अर्थसंकल्पीय तरतूद करण्याबाबत परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी कार्यवाही 
करावी. 


३. सदर शासन निर्णय मा. मंत्रिमंडळाच्या दिनांक ०३.०८.२०२२ रोजीच्या बैठकीच्या 
कार्यवृत्तानुसार तसेच मा. मुख्य सचिव यांच्या अध्यक्षतेखालील उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या 
दि.१४.१०.२०२१ रोजीच्या बैठकीच्या इतिवृत्तानुसार व वित्त विभाग, आकृतीबंध पुनर्रचना कक्ष 
कार्यासनाच्या अ.नौ. संदर्भ क्र.४९८/आपूक, दि.१५.०९.२०२२ अन्वये मिळालेल्या मान्यतेनुसार 
निर्गमित करण्यात येत आहे. 


४. सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = wwww.maharashtra.gov.in 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०९२३१६४२०९९२२९ 
असा आहे. हा आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, ग 
LANGHI BHARA Ty 0007000000 
R ees “तशय 


(भरत रा. लांघी) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.५०२/परि-४, 


) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव. 
) मा. उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव. 
) सर्व विधानमंडळ सदस्य, महाराष्ट्र राज्य. 

) मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 
६) अपर मुख्य सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 
) 


अपर मुख्य सचिव (परिवहन), गृह विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव (वित्त), वित्त विभाग, मंत्राळय, मुंबई. 
१०) अपर मुख्य सचिव (व्यय), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११) परिवहन आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१२) सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
१३) सर्व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी. 
१४ संचालक, लेखा व कोषागारे, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
१५) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता)- १/ २ मुंबई / नागपूर. 
) 
) 
) 
) 
) 


१६)महालेखापाल (लेखा परीक्षा)- 9/ 2 मुंबई / नागपूर 

१७) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१८) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 

१९) निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई. 

२०) कक्ष अधिकारी/अवर सचिव (व्यय-८/वित्तीय सुधारणा/आपुक), वित्त विभाग, मंत्रालय, 
मुंबई. 

२१) निवडनस्ती/परि-४. 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


गृह (परिवहन) विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.५०२/परि-४, दिनांक २३.०९.२०२२ 


सोबतचे 
परिशिष्ट-अ 
नियमित पदे 
अ. पदनाम वेतन संरचना जुन्या । आढाव्याअं | सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजूर 
क्र. आकृती- ती केलेली पदे 
बंधानुसार | पदांमध्ये । 
मंजूर पदे झालेली नियमित प बाह्ययंत्रणेद्वारे 
वाढ (4) / Sie 
घट (,) करावयाचे 
मनुष्यबळ 
१ परिवहन आयुक्‍त संवर्ग पद q a q 0. ४6... 
२ अपर परिवहन आयुक्‍त 5-२७ : ११८५००-२१४१०० १ ae q (-_ अ 
3 सह परिवहन आयुक्‍त S-2Y : ७८८००-२०९२०० १ 4 (+) & Po - | 
8 | परिवहन उप आयुक्त (उच्च | 5-२४ :७११००-२११९०० ४ a o (मृत संवग) =| 
श्रेणी) 
५ | परिवहन उप आयुक्त (निम्न S-23 : ६७७००-२०८७०० १६ १२ (4) २८ | 
श्रेणी) / प्रादेशिक परिवहन 
अधिकारी 
६ उप आयुक्त (लेखा) / सह S-23 : ६७७००-२०८७०० १ हिं १ शिंगी 
आयुक्त (लेखा) 
७ सहायक पोलीस आयुक्‍त S-20 : ५६१००-१७७५०० १ |. १ 11 | 
(दक्षता) 
८ उप प्रादेशिक परिवहन 5-१७ : ४७६००-१५११०० ५६ ४ (+) ६० Sj 
अधिकारी 
९ मोटार वाहन अभियोक्ता 5-१६ : ४४९००-१४२४०० १२ p 0 | १२ Fo - | 
१० | सहायक प्रादेशिक परिवहन | 85-१६ : ४४९००-१४२४०० १०० ७४ (+) १७४ | 
अधिकारी/ सहायक परिवहन 
आयुक्‍त 
११ विधी सल्लागार (कंत्राटी) १ [1 0__| ० (मृत संवग) Po - | 
१२ मोटार वाहन निरीक्षक 5-१६ : ४४९००-१४२४०० ८६७ =i ८६७ Po - | 
१३ | वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी नवीन संवर्ग 9 (+) q io 
(नवीन प्रस्तावित) 
१४ सहायक मोटार वाहन 5-१५ : ४१८००-१३२३०० १४ he १४ cd 
अभियोक्ता 
१५ संशोधन अधिकारी 5-१५ : ४१८००-१३२३०० १ i= 02 = 4 q = | 
१६ रचना व कार्यपद्धती 5-१५ : ४१८००-१३२३०० १७ ४९ (+) ६६ a 
अधिकारी/ प्रशासकीय 
अधिकारी/ प्रक्रिया योजनक/ 
प्रणाली प्रशासक/ जनसंपर्क 
अधिकारी 
१७ लेखाधिकारी 5-१६ : ४४९००-१४२४०० १४ १४ (+) २८ Po 
१८ सहायक मोटार वाहन 5-१४ :३८६००-१२२८०० १३०२ २०४ (-) १०९८ = | 
निरीक्षक 
१९ । सहायक प्रणाली प्रशासक 5-१४ :३८६००-१२२८०० ४ [1 0__| ० (मृत संवग Fo - | 


अ. पदनाम वेतन संरचना जुन्या । आढाव्याअं | सुधारीत आकृतीबंधानुसार मंजूर 
क्र आकृती- ती केलेली पदे 
बंधानुसार | पदांमध्ये ह 
मंजूर पदे | झालेली नियमित पदे | बाह्ययंत्रणेद्वारे 
वाढ (9) / we 
घट (,) करावयाचे 
मनुष्यबळ 
२० लघुलेखक (उच्चश्रेणी) 85-१५ : ४१८००-१३२३०० 2 | 0__| २ |. ose al 
२१ | कार्यालयीन अधिक्षक/मुख्य | 85-१४ :३८६००-१२२८०० ६६ ११३ (-) १७९ शि 
लिपिक (शहर)/वरिष्ठ लेखा 
परिक्षक/वरिष्ठ 
लेखापाल/लेखापाल (ठहरो/ 
सहायक प्रक्रिया योजनक 
२२ सहायक लेखा अधिकारी 5-१५ :४१८००-१३२३०० १ he OPH o (मृत Waa) po - | 
23 संशोधन सहायक 5-१४ :३८६००-१२२८०० १ शि च्या ० (मृत संवर्ग) ie ee — | 
२४ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) S-9¥ : ३८६००-१२२८०० २२ ८ (+) ३० |, _/&. 71 
२५ लघुटंकलेखक 5-८ : 24400-29900 २ heer Ji] o (मृत संवग) es | 
२६ कर वसूली अधिकारी 5-१६ : ४४९००-१४२४०० २८ iy 5 3 o (मृत संवग |, 
२७ | वाहन तपासणीस (कंत्राटी) ३९ poo o (मृत संवर्ग) शिळा 
२८ उप लेखापाल/ कनिष्ठ 5-१३ : ३५४००-११२४०० १५३ 1 ० (मृत संवग शि 
लळेखापरिक्षक/ मुख्य लिपिक 
(ग्रामीण) 
२९ सांख्यिकी सहायक S-40 : २९२००-९२३०० १५ ७ (-) ८ po - | 
30 | लेखापाल (ग्रामीण) / वरिष्ठ 5-८ : २५५००-८११०० ३८३ ५७ (+) ४४० शि 
लिपिक / ग्रंथपाल / मुख्य 
रोखपाल 
३१ मुख्य टंकलेखक 5-८ : २५५००-८११०० q po | ० (मृत aaa) i =I 
32 दूरध्वनी चालक 5-७ : २१७००-६९१०० १ [1 0__| ० (मृत संवग) po - 
33 टंकलेखक 5-७ : २१७००-६९१०० २ poo | o (मृत संवग) Po - | 
३४ | लिपिक-टंकलेखक/ सहायक S-§ : १९९००-६३२०० १४२५ 42 (-) ९०३ . | 
रोखपाल/ कर अन्वेषक 
३५ वाहन चालक 5-६ : १९९००-६३२०० ११९ १०६ (+) २२५ po - | 
३६ आदेशिका वाहक 5-३ : १६६००-५२४०० १२ शिका ० (मृत संवग) po - | 
३७ नाईक 5-१ : १५०००-४७६०० १९ [1 0__| ० (मृत संवग) 
३८ काटा चालक 5-३ : १६६००-५२४०० २४ ॥-- ही. ० (मृत संवर्ग 
३९ परिवहन हवालदार 5-१ : १५०००-४७६०० १०० शि ० (मृत संवग) 
४० शिपाई 5-१ : १५०००-४७६०० १५१ poo | o (मृत संवग) 
४१ पहारेकरी 5-१ : १५०००-४७६०० ६२ p 0__| ० (मृत संवग > 
४२ माळी 5-१ : १५०००-४७६०० ४ f= 0___| ० (मृत संवग) 
४३ हमाल 5-१ : १५०००-४७६०० 4 po | o (मृत संवग) 
४४ स्वच्छक 5-१ : १५०००-४७६०० Yo p 0 | o (मृत संवग 
एकूण पदे ५१०० ४१४६ २०४ 


नियमित पदे 


गृह (परिवहन) विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.५०२/परि-४, दिनांक २३.०९.२०२२ 


सोबतचे 
परिशिष्ट-ब 
नवीन पदे 
अ. क्र. पदनाम वेतनश्रेणी पदसंख्या 
ee सह परिवहन आयुक्‍त S-2Y : ७८८००-२०९२०० ५ 
२ परिवहन उप आयुक्त (निम्न श्रेणी) / प्रादेशिक परिवहन 5-२३ : ६७७००-२०८७०० १२ 
अधिकारी 
३ उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी 5-१७ : ४७६००-१५११०० ४ 
४ सहायक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी/ सहायक 5-१६ : ४४९००-१४२४०० ७४ 
परिवहन आयुक्‍त 
षु वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकारी नवीन संवर्ग Pe ee =e 
& रचना व कार्यपद्धती अधिकारी/ प्रशासकीय अधिकारी/ 5-१५ : ४१८००-१३२३०० ४९ 
प्रक्रिया योजनक/ प्रणाली प्रशासक/ जनसंपर्क 
अधिकारी 
७ लेखाधिकारी 5-१६ : ४४९००-१४२४०० १४ 
८ | कार्यालयीन अधिक्षक/मुख्य लिपिक (हहर)/वरिष्ठ लेखा | 85-१४ : ३८६००-१२२८०० ११३ 
परिक्षक/वरिष्ठ लेखापाल/लेखापाल (शहर)/सहायक 
प्रक्रिया योजनक 
९ लघुलेखक (निम्नश्रेणी) 85-१४ : ३८६००-१२२८०० ह 
पवि ० लेखापाल (ग्रामीण) / वरिष्ठ लिपिक / ग्रंथपाल / मुख्य 5-८ : २५५००-८११०० ष्‌७ 
रोखपाल 
fh ल १ वाहन चालक 5-६ : १९९००-६३२०० १०६ 
एकूण ४४३ 


गृह (परिवहन) विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.५०२/परि-४, 


दिनांक २३.०९.२०२२ सोबतचे 


परिशिष्ट-क 
मृत संवर्ग 
अ पदनाम वेतन संरचना जुन्या आकृतीबंधा नवीन 
क्र नुसार मंजूर पदे | आकृतीबंधानुसार 
मंजूर पदे 
ie परिवहन उप आयुक्‍त (उच्च । S-2¥ : 99900-2998 00 ४ ० (मृत संवर्ग) 
श्रेणी) 
२ सहायक प्रणाली प्रशासक । 5-१४ : ३८६००-१२२८०० ४ ० (मृत संवर्ग) 
३ सहायक लेखा अधिकारी 5-१५ : ४१८००-१३२३०० शिक a ० (मृत संवर्ग) 
8 संशोधन सहायक 5-१४ : ३८६००-१२२८०० a ae ० (मृत संवर्ग) 
षु लघुटंकलेखक 5-८ : २५५००-८११०० २ ० (मृत संवर्ग) 
नि कर वसूली अधिकारी 5-१६ : ४४९००-१४२४०० २८ ० (मृत संवर्ग) 
७ वाहन तपासणीस (कंत्राटी) ३९ ० (मृत संवर्ग) 
८ उप लेखापाल/ कनिष्ठ 5-१३ : ३५४००-११२४०० १५३ ० (मृत संवर्ग) 
ळेखापरिक्षक/ मुख्य लिपिक 
(ग्रामीण) 
९ मुख्य टंकलेखक 5-८ : २५५००-८११०० cae ० (मृत संवर्ग) 
| a0 | ० दूरध्वनी चालक 5-७ : २१७००-६९१०० i ia ० (मृत संवर्ग) 
| ११ | १ टंकलेखक 5-७ : २१७००-६९१०० २ ० (मृत संवर्ग) 
१२ आदेशिका वाहक 5-३ : १६६००-५२४०० १२ ० (मृत संवर्ग) 
१३ नाईक 5-१ : १५०००-४७६०० १९ ० (मृत संवर्ग) 
१४ काटा चालक 5-३ : १६६००-५२४०० २४ ० (मृत संवर्ग) 
१५ परिवहन हवालदार 5-१ : १५०००-४७६०० | goo ०० ० (मृत संवर्ग) 
१६ शिपाई 5-१ : १५०००-४७६०० १५१ ० (मृत संवर्ग) 
१७ पहारेकरी 5-१ : १५०००-४७६०० ६२ ० (मृत संवर्ग) 
नट माळी 5-१ : १५०००-४७६०० ° ० (मृत संवर्ग) 
१९ हमाल 5-१ : १५०००-४७६०० षु ० (मृत संवर्ग) 
२० स्वच्छक 5-१ : १५०००-४७६०० Yo ० (मृत संवर्ग) 
एकूण पदे ६६३ 


गृह (परिवहन) विभाग, शासन निर्णय क्रमांकः एमव्हीडी-१११६/प्र.क्र.५०२/परि-४, 
दिनांक २३.०९.२०२२ सोबतचे 


परिशिष्ट-ड 
अधिसंख्य पदे 
अ. पदनाम वेतन संरचना जुन्या । कार्यरत नवीन अधिसंख्य 
क्र. आकृतीबंधा | पदे | आकृतीबंधानु पदे 
नुसार मंजूर सार मंजूर पदे 
पदे 
La] सांख्यिको सहायक | S-9o : २९२००-९२३०० १५ १३ ०८ ०५ 
२ | लिपिक-टंकलेखक/ | 5-६:१९९००-६३२०० १४२५ ९८० ९०३ ७७ 
सहायक रोखपाल/ 
कर अन्वेषक 
UPI) ८२ 


(टिप :- सुधारीत आकृतीबंधानुसार उपरोक्‍त नमूद दोन्ही संवर्गातील एकूण ८२ पदांवर मंजूर संख्येपेक्षा जास्त कर्मचारी कार्यरत 
असल्याने अशा कर्मचाऱ्याच्या वेतन व भत्त्याची सोय व्हावी म्हणून त्यांच्यासाठी ८२ अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यात येत आहेत. 
सदरील अधिसंख्य पदे संबंधित संवर्गातील कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नतीने/ सेवानिवृत्ती/ राजीनामा/ मृत्यू इ. कारणांमुळे रिक्‍त झाल्यानंतर 
ते अधिसंख्य पद आपोआप रद्द होईल.) 


